महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक : २८ जून, २०२३ 


नियोजन विभाग (खुद्द) कार्यासनांतील 
सुधारित विषयसूची. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१,दिनांक २४.०३.२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


2) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१,दिनांक ११.५.२०२३. 


नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये पदांचा सुधारित आकृतीबंध तयार 
करण्यात आला असून, सदर शासन निर्णयान्वये विभागात नव्याने निर्माण करावयाच्या कार्यासन-१४२५-अ व 
कार्यासन-१४४४-अ या दोन कार्यासनांकरीता पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. नियोजन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक- 
२ येथील शासन परिपत्रकान्वये कार्यासन-१४२५-अ व कार्यासन-१४४४-अ या दोन नविन कार्यासनांचा समावेश 
करुन विभागाची सुधारित विषयसूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सुधारित 
विषयसूचीमधीळल कार्यासन-१४४३ मधील अ.क्र.११ येथील हजरतबाबा ताजुद्दिन दर्गा, ताजबाग, नागपूर विकास 
आराखडा हा विषय कार्यासन-१४४४-अ कडे सोपविण्यात येत आहे. नियोजन विभागामधील कार्यासन-१४४३ व 
कार्यासन-१४४४-अ मधील विषय खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहेत . 


कार्यासन विषय कार्यासन विषय 

१४४३ १) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, १४४४-अ | १) तीर्थक्षेत्र विकास आराखडे, 
२) विधि व न्याय विभाग, २) हजरत बाबा ताजुद्दीन दर्गा, ताजबाग, 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, नागपूर विकास आराखडा 
४) मराठी भाषा विभाग, 3) महाराष्ट्र SRC फॉर 


६) सांस्कृतिक कार्य विभाग, 

७ माहिती तंत्रज्ञान 

८) माहिती व जनसंपर्क विभाग 

९) गृहनिर्माण विभाग 

१०) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

११) कृषिभूषण व शिक्षणमहर्षी स्व.पंजाबराव 
उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख जन्मस्थळ 
पापळ, जि.अमरावती विकास आराखडा 


) 
) 
) 
) 
4) संसदीय कार्य विभाग, 
) 
) 
) 
) 


ट्रान्सफॉर्मेशान (मित्र) बाबत सर्व 
आस्थापना व अर्थसंकल्पविषयक बाबी, 
तसेच तत्संबंधी सर्व संकीर्ण बाबी. 


२. सुधारीत विषयांनुसार संबंधित कार्यासनांनी सदर आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यवाही सुरु 


करावी. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः निविआ-३३२१/प्र.क्र.४४३/का.१४२१ 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०६२८१७१२४३६७१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ly signed by VANITA DINANATH SHIRSAT 


9 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
5A. 


20=64fd2d10b8942f5a6876d2ba 1c006a 1ff098e0540da69de0537dd 


517b, postalCod 2, 
erialNumber=SDA583F6F2E32F0C591CD392B3CF 1DCB2027E67DFC90D6 
062D8417E3935E7FD6, cn=VANITA DINANATH SHIRSAT 
D 


2023.06.28 17:16:06 +05'30' 


(वनिता शिरसाट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री (रोहयो), यांचे खाजगी सचिव 
आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर. 
आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, अदालत रोड, औरंगाबाद. 
५. सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर/मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद/ उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळ, मुंबई 
६. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशान-मित्र, मुंबई 
७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
८. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूर, व्हीएनआयटी परिसर, साऊथ अंबाझरी रोड, 
नागपूर ४४००११. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपति शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 
११. सह सचिव / उप सचिव (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव (सवी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
१४. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. विशेष कार्य अधिकारी (का.१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कक्ष अधिकारी व संशोधन अधिकारी (सर्वी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन-१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc 40 A -0 


-0 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


